आदिवासी विकास विभागांतर्गत राबविण्यात 
येणाऱ्या नामांकित निवासी इंग्रजी माध्यमाच्या 
शाळा योजनेसाठी आयुक्‍त, आदिवासी विकास 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून नियुक्‍त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. स्वयंम-१४२२/प्र.क्र.१७/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा:- 
१. आदिवासी विकास विभाग, शासन क्रमांक क्र. स्वयंम-१४२२/प्र.क्र.१७/का.१२, दि.१७.११.२०२२ 


प्रस्तावना:- 
उपरोक्‍त वाचा मधील शासन निर्णयान्वये "अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या 
नामंकित निवासी झाळेत शिक्षण देणे" या योजनेसाठी निधी वितरीत करण्याचे अधिकार अपर आयुक्त, 
आदिवासी विकास यांना देण्यात आलेले आहेत. परंतू सदर योजनेकरीता निधी मागणी व वितरणातील 
तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळा योजनेचे नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
उपरोक्त बाबीचा विचार करता खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामंकित निवासी झाळेत शिक्षण देणे या 

योजनेसाठी आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 
उपरोक्त योजनेसाठी विहीत कालावधीत निधी शासनाकडून प्राप्त करुन घेणे व तो निधी संबंधित शाळांना 
अदा करणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक या कार्यालयाची राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०११६०५३६११२४ असा आहे. हा SAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LALITKUMAR RANGNATH DHAYGUDE 

L A L | T K U M A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2, }3865425ca1d67a75cd7607faeae62a4e9bad488 155d6d28, 
pe 
sel ५84070: 338/5391510/:394094599220407800761398६६ 
De H DHAY 
Date: 2024.02.01 16:05:50 4-05'30' 

कक्ष अधिकारी, AERTS शासन 
> 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वयंम-१४२२/प्र.क्र.१७/का.१२ 


3) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४ मा. मंत्री, (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव 

५) मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 

६) अपर मुख्य सचिव आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


७) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 
१०) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 
११) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपूर/अमरावती/ठाणे. 
१२) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
१३) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 
) 
) 


१४ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१५) सर्व संबंधित संस्था/झाळा. (संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


